शैक्षणिक TY २०२२-२३ 
नवीन महाविद्यालयांना अंतिम 
मान्यता देणेबाबत. (दुसरा टप्पा) 


महाराष्ट्र शासन 
उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक एनजीसी-२०२२/(१३७/२२)/मशि-४ 
मंत्रालय विस्तार भवन, मुंबई Yoo 032 
दिनांक:- ०१ सप्टेंबर २०२२ 


संदर्भ:- १. शासन निर्णय, क्र. एनजीसी २०२१/(१/२१)/मशि-४, दिनांक १७.०५.२०२१ 
२. शासन निर्णय, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, क्र. एनजीसी 
२०१७/(२९/१७)/मशि-४, दिनांक १५.०९.२०१७ 


शासन निर्णय :- 

शैक्षणिक वर्ष २०२१-२२ पासून नवीन महाविद्यालय सुरु करण्यास महाराष्ट्र सार्वजनिक 
विद्यापीठ अधिनियम, २०१६ मधील कलम १०९ आणि संदर्भाधीन दिनांक १५.०९.२०१७ च्या शासन 
निर्णयान्वये विहित केलेल्या कार्यपद्धतीनुसार संदर्भ क्र.१ अन्वये इरादापत्र प्रदान करण्यात आले आहे. 


आता, महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ अधिनियम, २०१६ मधीळ कलम १०९ (३) (च) अन्वये 
शैक्षणिक वर्ष २०२२-२३ साठी अकृषी विद्यापीठांनी नवीन महाविद्यालय सुरु करण्यास अंतिम मान्यता 
मिळण्याबाबतचे अनुपाळन अहवाल सकारात्मक शिफारशीसह शासन मान्यतेसाठी शिफारशीत केले 
आहेत. संदर्भ क्र.२ येथील दिनांक १५.०९.२०१७ च्या शासन निर्णयामधीळ परिशिष्ट - "क" मध्ये विहित 
करण्यात आलेल्या निकषानुसार सदर प्रस्तावांची तपासणी करण्यात आली असून महाराष्ट्र 
सार्वजनिक विद्यापीठ अधिनियम, २०१६ मधीळ कलम १०९ (३) (छ) नुसार शासनास असलेल्या 
अधिकारांचा वापर करुन खालील विवरणपत्रामध्ये नमूद केलेल्या नवीन महाविद्यालयांना शासनाने 
विहित केलेल्या खालील अटी व शर्तीच्या अधीन राहून कायम विना अनुदान तत्वावर अंतिम मान्यता 
देण्यात येत आहे. 


अ.क्र । क्र. संस्था/महाविद्यालयाचे नाव विद्याशाखा व अभ्यासक्रम 
मुंबई विद्यापीठ, मुंबई 
णं | कराची महाराष्ट्रीय शिक्षण प्रसार मंडळाचे बी. काम (0-920) 


के.एम. एस. पी. कॉलेज ऑफ कॉमर्स वाडिया 
इस्टेट, बैल बाजार, कुर्ला (प.) 

२. 2. | निर्मल एज्युकेशन सोसायटीचे सुभाष देसाई । विधी. (३ वर्ष) (०0-६०) 
कॉलेज ऑफ लॉ निर्मला मेमोरियल 
फांउडेशन कॉलेज, कॅम्पस, ९० फिट रोड, 
ठाकुर कॉम्लेक्स, कांदिवली (पू). 


शासन निर्णय क्रमांकः एनजीसी-२०२२/(१३७/२२)/मशि-४ 


3. श्रीमती विमल सरोदे एज्युकेशन ट्रस्टचे एस. | बी. ए. (0-920) 
एस. डी. नाईट डिग्री कॉलेज ऑफ आर्टस, बी. कॉम. (०-१२०) 
सायन्स अँण्ड कॉमर्स बांजा कॉलनी, पेन्सील । बी. एस्सी. (०-१२०) 
फॅक्टरी जवळ, सतगुरू नगर, उल्हासनगर, 
जि. ठाणे 
ति शारदा एज्युकेशन चॅरिटेबल ट्रस्टचे केसरदेवी | बी. काम. (०-१२०) 
मिश्रा डिग्री कॉलेज एस. के. पाटील 
विद्यामंदीर, माकुनसार, सफाळे, ता. व. जि. 
पालघर 
सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ, पुणे. 
4, महात्मा फुले वसतीगृहचे महात्मा फुले विज्ञान व तंत्रज्ञान: 
वसतीगृह संचलित एम. पी. कॉलेज ऑफ बी. एस्सी- (सायबर अँण्ड डिजिटल 
सायबर अँण्ड डिजिटल सायन्स, सायन्स) 
शिवाजीनगर, पुणे 
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठ, औरंगाबाद 
६. मिश्री शिक्षण प्रसारक मंडळ जि. औरंगाबाद | १. कला 
नवकार कला, वाणिज्य व विज्ञान २. वाणिज्य 
महाविद्यालय, मिटमिटा, औरंगाबाद ३. विज्ञान 
एस.एन.डी. टी. महिला विद्यापीठ 
Ba राजे संभाजी प्रतिष्ठानचे छत्रपती संभाजी राजे | बी. डिझाईन गृहविज्ञान (अन्न विज्ञान 
मॅनेजमेंट सायन्स कॉलेज, शिरुर कासार, बीड | आणि पोषण) 
८. मातोश्री सेवाभावी संस्थेचे श्रावणी हायटेक बी. डिझाईन 
एज्युकेशनल कॅम्पस, बी. डिझाईन कॉलेज, 
बोराला, हिंगोली 
९. कर्मयोगी सेवाभावी संस्थेचे के. एस. एस. बी. डिझाईन 
वुमेन्स कॉलेज, धर्मापूरी, परभणी 
विवरणपत्र-ब 
अ.क्र संस्था/महाविद्यालयाचे नाव । विद्याशाखा प्रस्तावातील त्रुटी शेरा 
1१. | . ३. 1 ४. च्‌. ६. 
: जीवनदिप शैक्षणिक संस्थेचे बी. एस्सी. ।६.$नाही.8 अकृषक | स्तंभ क्र. ०५ मधील 
किसन कथोरे विज्ञान (०-१२०) आदेश नाहीत. त्रुटींची पुर्तता 
महाविद्यालय मु. पोस्ट. मुरबाड, ७.- शाळेच्या इमारतीचा | करण्याच्या अधीन 
ता. मुरबाड, जि. ठाणे नोटरी भाडेकरार राहून अंतिम 
जोडला आहे. मान्यता देण्यात येत 


आहे. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः एनजीसी-२०२२/(१३७/२२)/मशि-४ 


अटीव शर्ती :- 


१. सदर महाविद्यालयाची मान्यता ही शासनाच्या प्रचलित धोरणानुसार कायम 
विनाअनुदानित तत्वावर राहील. तसेच सदर महाविद्यालयाच्या शिक्षक व शिक्षकेतर 
कर्मचा-यांचे वेतन व वेतनेतर दायित्व शासनावर असणार नाही. 

२. उपरोक्त विवरणपत्र-ब मधील महाविद्यालयांच्या नावासमोरील स्तंभ क्र. ०५ 
मध्ये दर्शविलेल्या त्रुटींची पुर्तता करण्याच्या अटीच्या अधीन राहून सदर महाविद्यालयांना 
अंतिम मान्यता प्रदान करण्यात येत आहे. सदर त्रुटींची पुर्तता झाल्याची संबंधित 
विद्यापीठाची खात्री झाल्यानंतरच संबंधित महाविद्यालयांना संलग्निकरण देण्यात यावे. 

३. नवीन महाविद्यालय/ संस्थेने त्यांच्या विभागीय सहसंचालकांकडे ते भविष्यात 
कोणत्याही परिस्थितीत अनुदानाची मागणी करणार नाहीत असे हमीपत्र रु.१००/- च्या 
नॉन ज्युडीशियल स्टॅम्प पेपरवर सादर करावे. 

४. महाविद्यालये/ संस्थेने हमीपत्र सादर केल्याशिवाय आणि तसे विभागीय 
सहसंचालकांचे प्रमाणपत्र प्राप्त झाल्याशिवाय संबंधित विद्यापीठाने संलग्नतेची प्रक्रीया सुरु 
करु नये. 

५. महाविद्यालयाने संबंधित विद्यापीठाने विहित केलेल्या निकषांनुसार व विद्यापीठ 
अनुदान आयोगाने विहित केलेल्या शौक्षणिक पात्रतेनुसार अध्यापक / कर्मचारी वर्ग नेमणे 
आवश्यक असून, इतर सर्व आवश्‍यक पायाभूत सोयी उपलब्ध कराव्यात व त्याची खात्री 
विभागीय सहसंचालकांनी करावी आणि तद्‌नंतरच उपरोक्त अट क्र. ४ मधील प्रमाणपत्र 


विद्यापीठास द्यावे. 
६. महाविद्यालयाने कोणत्याही परिस्थितीत मंजूर प्रवेश क्षमतेपेक्षा जास्त प्रवेशा 
देऊ नयेत. 


७. विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या (ऑफिलिएहन ऑफ कॉलेजस बाय 
युनिव्हर्सिटीज) रेग्युलेशन, २००९ मध्ये महाविद्यालयांना संलग्नीकरण देण्याबाबत विहित 
निकषांची पूर्तता केल्याशिवाय संबंधित महाविद्यालयांना संलग्नीकरण देण्याची कार्यवाही 
विद्यापीठाने करु नये. 

८. मंजूर करण्यात आलेल्या महाविद्यालयाने सक्षम प्राधिकरणाने विहीत केलेल्या 
कालमर्यादेत नॅक मुल्यांकन करुन घेण्यासाठी प्रयत्न करावा व याबाबत पाठपुरावा 
करण्याची जबाबदारी संबंधित विद्यापीठाची राहील. 

९. लिगल एज्युकेशन अधिनियम, २००८ व तद्‌नुषंगिक नियमांतील तरतूदीनुसार 
मान्यताप्राप्त नवीन महाविद्यालयाने बार कौन्सिळ ऑफ इंडियाची (B.C.1.) प्रकरणपरत्वे 
मान्यता / संलग्निकरण घेण्याची कार्यवाही विहीत कालावधीत करावी. 

१०. ज्या शैक्षणिक वर्षासाठी महाविद्यालय सुरु करण्यास परवानगी देण्यात 
आलेली आहे, त्या शैक्षणिक वर्षात महाविद्यालय सुरु करणे आवश्‍यक आहे. संलग्निकरण 
किंवा इतर शिखर संस्था/ केंद्रीय नियामक मंडळे यांची परवानगी मिळण्यास विलंब 
झाल्यामुळे जर महाविद्यालय त्या शैक्षणिक वर्षात सुरु होऊ शकले नाही तर, त्या शैक्षणिक 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः एनजीसी-२०२२/(१३७/२२)/मशि-४ 


वर्षांच्या पुढील शैक्षणिक वर्षात महाविद्यालय सुरु करणे अनिवार्य राहील. अन्यथा दिलेली 
परवानगी आपोआप रद्द समजण्यात येईल. 

११.उपरोक्त विवरणपत्रात नमूद करण्यात आलेल्या महाविद्यालयांना मा. उच्च 
न्यायालय, खंडपीठ औरंगाबाद येथे दाखल करण्यात आलेली याचिका क्र. ६८१५/२१ 
प्रकरणी मा. न्यायालयाच्या निर्णयाच्या अधीन राहून अंतिम मान्यता देण्यात येत आहे. 

३. संबंधित विद्यापीठाने संलग्नीकरण देण्याबाबत आवश्‍यक असलेली पुढील कार्यवाही 
करण्यापूर्वी शासन मान्यता आदेझ्ञांचे अवलोकन केल्याशिवाय व संबंधित विभागीय सहसंचालकाचे 
अट क्रमांक ४ मधील प्रमाणपत्र मिळाल्याशिवाय संलग्नता देण्याची प्रक्रिया सुरु करु नये. विद्यापीठांनी 
संलग्नतेबाबतचा पूर्तता अहवाल संचालक, उच्च शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे व संबंधित विभागीय 
सहसंचालक, उच्च शिक्षण यांना पाठवावा. 


४. संबंधित विद्यापीठाने व विभागीय सहसंचालकांनी मंजूर करण्यात आलेल्या नवीन 
महाविद्यालयांचा नियतकालिक आढावा घेऊन सदर महाविद्यालयांमध्ये मंजुर विद्यार्थी संख्येच्या ५०% 
किंवा त्यापेक्षा कमी विद्यार्थी दिसून आल्यास सदर महाविद्यालयांची मान्यता रद्द समजून तसे शासन व 
विद्यापीठाच्या माहितीने विभागीय सहसंचालकांनी आदेश काढावेत. मा. उच्च न्यायालयाच्या नागपूर 
खंडपीठ, नागपूर येथे दाखल झालेल्या याचिका क्रमांक २४४६/२०१३ व २४४८/२०१३ मध्ये उपस्थित 
केलेल्या बाबी विचारात घेता या अटी संदर्भात आवश्‍यक ती कार्यवाही करण्याची जबाबदारी सबंधित 
विद्यापीठ व विभागीय सहसंचालक यांची राहील. 


५. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक २०२२०९०११२४८२४६१०८ असा आहे. हा 
area डिजीटल स्वाक्षरीने स्वाक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


lly signed by DATTATRAYA RAMBHAU KAHAR 


2000000000 7121 याचा 
RAMBHAU KAHAR = 1 1 00 ri 
(द.रा.कहार) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन. 
प्रति, 
१. मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव. 
२. मा. मंत्री (उ. व तं. शि.) यांचे खाजगी सचिव. 
३. प्रधान सचिव, (उ. व तं. शि.) मंत्रालय, मुंबई 
४. आयुक्त, राज्य सामायिक प्रवेशा परीक्षा कक्ष, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
५. सचिव, प्रवेश नियामक प्राधिकरण, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
६. कुलसचिव, सर्व अकृषी विद्यापीठे, महाराष्ट्र राज्य. 
७. संचालक, उच्च शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
८. सर्व संबंधित विभागीय सहसंचालक, महाराष्ट्र राज्य. 
९. निवडनस्ती (मरि-४) 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


